लातूर जिल्हयातील लातूर तालुक्‍यातील 
अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.११५ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १३ ऑगस्ट, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र, 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३२६७, दि.२१/०६/२०१९. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, लातूर यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली 
आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावे ही मुख्य रस्त्यास जोडली जात असल्याने तसेच जिल्हा परिषद, 
लातूर यांची मंजूर लक्षात घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ 
मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
quad 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 
ह रा.मा. -२४८-हणमंतवाडी- | ०/०० ते 8/400 | ४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८० 
इजिमा-१२-सपकाळनगर 
रस्ता 
2 इ.जि.मा. १२-साखर ०/०० ते २/५०० | २.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८१ 
कारखाना ते कोळपा तांडा 
रस्ता 
३. रा.मा.-२४८-कासारखेडा ते | ०/०० ते ६/०० | ६.०००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१८२ 
रेणापूर तालुका सरहद्द रस्ता 
एकूण १३.०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.११५ /नियोजन-२ 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्यात येत आहेत. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्हयातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३६९९.५१--१३.०००) म्हणजेच 
३७१२.५१ कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३११५१०५५९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ia क 2.5.4.20=2b 1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f8c 
V | n a ya kra 0 p a t | | 505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.08.13 11:57:09 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 

३. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी नकाशामध्ये बदल करण्यात 
यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 

४. जिल्हाधिकारी, लातूर 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


oe GS —& 


पृष्ठ २ पैकी 2 


